नोव्हेंबर २०१० ते मार्च २०११ या कालावधीत 

होमगार्ड स्वयंसेवकांना भत्ते अदा करण्यासाठी 

अतिरिक्‍त तरतुद पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
 करण्याबाबत........-- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (विशेष), 
शासन निर्णय क्रमांक : एचजीएस- २०११/प्र.क्र.१३/विशा-८, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक : २९ मार्च, २०११. 


वाचावे :- (१) शासन निर्णय, गृह विभाग (विशेष), क्रमांक : एचजीएस- २०१०/प्र.क्र. ७६/विशा ८, 
दिनांक १९ ऑगस्ट, २०९०. 
(२) महासमादेशक होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : मस/कार्या-४/ 
2093/2, दिनांक १३ जानेवारी, २०९९. 


शासन निर्णय :- 


सन २०९०-११ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेली मूळ तरतूद रुपये ३५,१०,७९,०००/- व 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक (१) अन्वये प्रलंबित भत्ते अदा करण्यासाठी मंजूर केलेली पूरक मागणी 
रुपये १५,००,००,०००/- असे एकूण रुपये ५०,१०,७९,०००/- इतक्या अनुदानाचे पूर्णतः वाटप 
ऑक्टोंबर २०१० पर्यन्त करण्यात आले आहे. सबब, माहे नोव्हेंबर २०१० ते मार्च २०११ पर्यन्त होमगार्ड 
स्वयंसेवकांना कर्तव्यार्थ प्रलंबित भत्ते अदा करण्यासाठी महासमादेशक होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुबई 
यांनी संदर्भाधीन पत्र क्रमांक (२) अन्वये रुपये १८,३०,८८,०००/- इतके अतिरिक्‍त अनुदान मंजूर 
करण्याबाबतचा सादर केलेला पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव मार्च, २०९१ च्या अधिवेशनात सादर करण्यात 
आला होता. सदर प्रस्तावास अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०१९ मध्ये विधानमंडळाने मान्यता दिली असून 
याबाबत महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०११ (सन २०११ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक-४) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक २८ मार्च २०११ मध्ये प्रसिध्द 
करण्यात आला आहे. 


वरील प्रस्तावाचा सर्वांगीण विचार करुन, नोव्हेंबर २०१० ते मार्च २०११ पर्यन्त होमगार्डस्‌ना 
अनुज्ञेय असलेले प्रलंबित भत्ते अदा करण्यासाठी रुपये १५.०० कोटी (रुपये पंधरा कोटी फक्‍त) एवढी 
रक्‍कम याद्वारे खालील अटींच्या अधीन राहून महासमादेशक होमगार्ड, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई यांना 
मंजूर करण्यात येत आहे :- 


(१) पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेला निधी ज्या बाबीकरिता उपलब्ध झालेला आहे, त्याच बाबींवर 
खर्च होईल, याची दक्षता घ्यावी. 


(२) वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या मासिक निधी विवरणपत्रानुसार सदरहू खर्च होईल, याची दक्षता 
घ्यावी. 


२. या संदर्भातील होणारा खर्च हा, "मागणी क्रमांक : बी-१-२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा- 
(००) (१०७) होमगार्ड- (००) (०१) होमगार्ड - (२०७० ०२८१), २८ - व्यावसायिक व विशेष सेवा" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१०-११ या वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा व त्या 
शिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


Home Guard Allowances - Rs.15 Croes (C R. 13-2011) (1.२ 


३. . 


ait गृह रक्षक दलातील स्वंयंसेचकांना प्रलंबित असलेल्या कर्तव्य भत्त्याचे व 
wed होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करुन सन २०१०-११ या वित्तीय वर्षामध्ये अनुज्ञेय असलेल्या 
नियमित व प्रलंबित werd संपूर्ण वाटप करण्यात area खात्री करावी. उक्त प्रयोजनार्थ मंजूर 
असलेले भत्ते देण्यास विलंब अथवा दिरंगाई झाल्याचे आढछून आल्यास, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी 


याबाबत शासन असेही निदेश देत आहे की, महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
उपहार भत्त्याचे त्वरित 


हे कारवाईस पात्र राहतील, याची दक्षता घ्यावी. 


¥. 


हे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : ६१/१९/व्यय-८, दिनांक २४ फेब्रुवारी, 


२०१९ अन्वये त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग (विशेष), महाराष्ट्र शासन. 


महासमादेशक, होमगार्ड तथा संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई. 
प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
सह सचिव, (बीयुडी -१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व अप्पर पोलीस अधिक्षक. 
समादेशक, होमगार्ड, मुंबई, बृहन्मुंबई. 
सर्व जिल्हा समादेशक, होमगार्ड. | 
समादेशक, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, होमगार्ड, घाटकोपर, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

| महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सर्वे जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
वित्त विभाग, व्यय-८, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग, अर्थश्नंकल्प-१०, मंत्रालय, मुंबई. 


Reais बीखुडी -१९ गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

ं क्ष , ye विभाग, मंत्रालय, शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
निवड नस्ती, विशा-८ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


